शेतकरी मासिक योजनेंतर्गत ae डिसेंबर 2022 ते 
मार्च २०२३ या कालावधीतील देयकाकरीता 
रु.२४,८८,१४०/- निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.गेमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अ, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.१९.०६.२०१९ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१ 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.०३.०६.२०२१ 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अे, दि.१७.०८.२०२१ 
६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.०७.१०.२०२१ 
७) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शेमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१०.०२.२०२२ 
८) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
९) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-अ, दि.०५.०४.२०२२ 
qo) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१९.०७.२०२२ 
११) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कुआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/३१९७७/२२, 
दि.२२.०९.२०२२ 
१२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.३०.०९.२०२२ 
१३) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कुआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/४०३५८/२२, 
दि.०१.१२.२०२२ 
१४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१७.०१.२०२३ 
१५) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कृुआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/८५२२/२३, 
दि.०६.०३.२०२३ 
१६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.२४.०३.२०२३ 


प्रस्तावना - 

संदर्भाधीन दि.०६.०३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी “माहे डिसेंबर 
२०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीतील शेतकरी मासिक अंक छपाई व पोस्ट बटवड्यासाठी आवश्‍यक 
निधी रु. ५३.५१ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबतचा” प्रस्ताव सादर केला आहे. 

त्यानुसार माहे डिसेंबर २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीतील शेतकरी मासिक अंक छपाईच्या 
रु.५३.५१ लक्ष देयकाकरीता, आयुक्त (कृषि) यांना दि. २४.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध 
करुन देण्यात आला होता. सद्यस्थितीत सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत Beams प्रणालीवर रु. २४,८८,१४० 
/- एवढा निधी उपलब्ध आहे. त्यास अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः शहोमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अओ, 


शासन निर्णय - 


१) शोतकरी मासिक योजने अंतर्गत (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीखाली, माहे डिसेंबर २०२२ ते मार्च 
२०२३ या कालावधीतील शेतकरी मासिक अंक छपाईचे देयक अदा करण्याकरिता रु.२४,८८,१४० लक्ष 
(रु.एकूण अठ्ठावीस लक्ष अठ्याऐंशी हजार VHa चाळीस फक्त) इतका निधी आयुक्‍्त(कृषि) यांना वितरीत 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व 
शेतकरी प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (09) (02) शोतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर" 
लेखाशिर्षाखाली (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


३) सदर योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केळेली उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे (॥५॥ता60 Utilizaton Certificates ) Wax सादर करावीत. 

४ हा आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६६/२०२३/व्यय१, दि.२३.०३.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१११३४२३७१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व ct q + ल ता 
Ta ANITA PRAMOD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
AI 
A 60d3739e645909¢87e1f590a4 
246 jarashtra, 
serial 5636BD36438437C8ADACC592042C2DF9 
77! D TUMMULWAR, 
Date: 0 +05'30" 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कृषि संचालक (वि. व प्र, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 

५ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 

६ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

७ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), नागपूर 

८ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

९ संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

१० अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३ संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 

१४ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 


Cc Av A -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


